मागणी क्रमांक के-२ मुख्य लेखाशीर्ष “२०४९ 
व्याज प्रदाने ” सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील बचतीची रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत 
(भारित) (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२२/प्र.क्र.४१(२)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०२२/प्र.क्र.४५/उर्जा-३, दिनांक ३१.०३.२०२२ 

शासन निर्णय- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ व्याज प्रदाने या खाली 
केलेल्या तरतूदीमधून रु.३६५,०३,००,०००/- (रुपये तीनशे पासष्ट कोटी तीन लाख फक्त ) पुर्ण रक्‍कम खर्च 
करण्यात आली असून निरंक तरतूद प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव (भारीत) या लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


उपशीर्ष एकूण तरतूद | अंतिम तरतूद/ | प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण कारणे 
(हजारात) खर्च (हजारात) बचत 
Po 2 3 8 4 

मागणी क्रमांक के-२, मुख्य लेखाशिर्ष “२०४९-व्याज | ३६५,०३,०० ३६५,०३,०० 7 अर्थसंकल्पित 
प्रदाने०१ देशांतर्गत HUAN व्याज, १०१ बाजारपेठ पुर्ण रक्‍कम खर्च 
कर्जावरील व्याज, (००) (०१) केंद्र शासनाच्या उदय करण्यात आली 
योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेले महाराष्ट्र आहे. 
ara विशेष कर्ज रोख्यावरील व्याज भारित) 
(अनिवार्य) (२०४९२५४२), ४५ व्याज 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०५०९११३०२८५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. NANASAHEB 
RAJARAM DHANE 2225 
(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति - 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३ व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, WHMIS, as (पूर्व), मुंबई-५१ 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (Ga), Fay 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
६  अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (qd) मुंबई yoo ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


